(०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट 
व इतर अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा २५ टक्के) 
(कार्यक्रम) (२८५१ ०११९) या उपशिर्षांतर्गत “२६, 
जाहिरात व प्रसिध्दी” या उद्दिष्टाखालील 
तरतूदीचे “०५-बक्षीसे, या उदृष्टाखाली 
पुनर्वितरण -- 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हातमाग-२०१८/प्र.क्र.१७५/टेक्स-३ 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग २०१९/प्र.क्र.२१/टेक्स-३, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१९ 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. हातमाग २०१८/प्र.क्र.१७५/टेक्स-३, 

दिनांक ३० मार्च, २०१९ 
शासन निर्णय :- 

“मागणी क्र. व्ही-२” अंतर्गत '२८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग' या मुख्य लेखाशीर्षाखाळील 

११०,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, (०२) विविध सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, 
(०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा २५ टक्‍के) (कार्यक्रम) 
(२८५१ 0998) या उपशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता “०५-बक्षीसे” या उद्दिष्टासाठी रु. ४.५० 
लाख इतके मूळ अनुदान प्राप्त झाले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ च्या 
परिपत्रकानुसार ८०% निधी वितरणाच्या मर्यादेत रु. ३.६० लाख इतका निधी संदर्भाधीन दिनांक १८ फेब्रुवारी, 
२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये संचाल वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना वितरीत करण्यात आला. 
2. तथापि सुधारीत अंदाजाद्वारे रु. ३.६० लाख इतकाच निधी मंजूर करण्यात आला असून सदर निधी 
“०५-बक्षीसे” या उद्दिष्टाचा खर्च भागविण्याकरीता अपुरा पडत असल्यामुळे त्याच उपश्ीर्षाखाळील “२६, 
जाहिरात व प्रसिध्दी” या उद्दिष्टाखाळी सुधारीत अंदाजाद्वारे प्राप्त झाळेल्या रु. १२०.०० लाख (रु. एक कोटी 
वीस org फक्त) इतक्या निधीपैकी रु. ९०,०००/- (रुपये नव्वद हजार Had) इतकी रक्कम त्याच 
उपश्रिर्षाखालील “०५-बक्षीसे” या उद्दिष्टाखाळी खाली नमूद केल्यानुसार पुनर्वितरित करण्यात मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


उपशीर्ष :- (०२)(५०) हातमाग उद्योगाच्या विकासाकरीता सूट व इतर अर्थसहाय्य 
(राज्य हिस्सा २५ टक्के) (कार्यक्रम) (२८५१ ०११९) 


विवरणपत्र - १ 
योजनेचे नांव तपशीलवार ।सन २०१८-१९ चे| पुनर्वितरणाची । पुनर्वितरणानंतरची 
शीर्ष सुधारीत अंदाज | रक्‍कम (-) रक्‍कम 
(रु. लाखात) । (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
(०२)(५० हातमाग उद्योगाच्या २६, जाहिरात १२०.०० (-) ०.९० ११९.१० 
विकासाकरीता सूट व इतर व प्रसिध्दी 
अर्थसहाय्य (२८५१ ०११९) 


एकूण १२०.०० (- ०.९० ११९.१० 


शासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०१८/प्र.क्र.१७५/टेक्स-३ 


विवरणपत्र -२ 
क्र. योजनेचे नांव तपशीलवार | MA २०१८-१९ चे| पुनर्वितरणाची । पुनर्वितरणानंतरची 
शीर्ष सुधारीत अंदाज | रक्‍कम (-) रक्‍कम 
(रु. लाखात) । (रु. लाखात) (रु. लाखात) 
(०२)(५० हातमाग उद्योगाच्या| ०५, बक्षीसे ३.६० (-) ०.९० ४.५० 
विकासाकरीता सूट व इतर 
अर्थसहाय्य (२८५१ ०११९) 
एकूण ३.६० (+) ०.९० ४.५० 


३. Malev TSIM, नागपूर यांनी संदर्भाधीन दिनांक ३० मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये त्यांना 
वितरीत करण्यात आलेल्या रु. १५.०० लाख इतक्या निधीतून उपरोक्त पुनर्वितरणानुसार निधी उपलब्ध 
करुन घ्यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका (खंड १ ला) मधीन नियम क्रमांक १६६ 
मधील तरतुदीनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०३३०१५२११२०९०२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRAMOD DATTATRAYA TUPE 


IN: 
P RA M O D 2.5.4.20=25fb9d155cb4ae5Sebc591d80f2e588a505237544f7c760ae3/32 
952f91058, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI|, 
d339fabe697f13347901277e881075dd78c20a924b9. 
D ATTAT R AY A T P E ‘b3b93db44f2d61 -CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPT, 
:GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -PRAMOD DATTATRAYA TUPE 
2019.03.30 15:23:44 +05'30' 
(प्रमोद द. तुपे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) HASH TAIN, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर 
३) सह सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) वित्त विभाग (व्यय २ / अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई 
५) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) निवड नस्ती (टेक्स-३), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


